शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभागप्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.9७१/२०/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२०. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/ 
२४८, दि. १८ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन आदेठा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतन येथील संबंधित विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
क्र.  वकार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक 
a 2. 3. i eee || षु. ६. 
| श्री. व्यंकटेश भागवत शा.नि.क्र.ससेनि- | १६/०८/२०१६ २० दिवस ०४/०९/२०१८ 
कोंडवार, ३२१५/ प्र.क्र.३७१/ (म.पू) (4.4) 
विभाग प्रमुख स्थापत्य १५/ तांशि-७ 
अभियांत्रिकी, पुरणमल दि.०२/०८/२०१६ 
लाहोटी झासकीय 
तंत्रनिकेतन, लातूर 
२ | श्री. कमलाकर माणिकराव | शा.नि.क्र.ससेनि- | २६/०८/२०१६ निरंक २५/०८/२०१८ 
बकवाड, विभाग प्रमुख ३२१५/ प्र.क्र.३७०/ (4.4) (4.4) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, १५/तांशि-७ 
TRUS लाहोटी शासकीय | दि.०१/०८/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, लातूर 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.9१/२०/तांशि-७ 


अ. | अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
क्र.  वकार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक 
३ | श्री. मोहन रामदास शा.नि.क्र.ससेनि- । २६/०८/२०१६ निरंक २५/०८/२०१८ 
लोहोकरे, विभाग प्रमुख 3294/ प्र.क्र.३७०/ (म.पू) (4) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, १५/तांशि-९७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, बीड | दि.०१/०८/२०१६ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२२१७२१०२७००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Wd: 


Sudhir Jaya 
Shetty 


Sudhir Jaya Shetty 
nment Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 


ent, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
)25fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456fleles 


05, 
seri =e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd781 
6002b4af0ffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 

Date: 2020.12.22 17:24:10 +05'30' 


(सुधीर जया TEN) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,औरंगाबाद, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर/ बीड, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर/बीड, 


६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


